जेट्टीच्या बांधकामाकरिता केंद्राचे सहाय्य 
(सागरमाला) (३०५१ १८९१ या 
योजनेसाठी सन २०१८-१९ मध्ये 
अर्थसंकल्पीत निधीपैकी रू.१५.४० कोटी 
इतका निधी खर्च करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०८१९/प्र.क्र.१४४/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १ फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ:- १. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे पत्र क्र.ममेबो/मुकाअ/अभि/निधी वितरण प्रस्ताव/२०१८- 

१९/४५२ दि.१४.०८.२०१८ 

२. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे पत्र क्र.ममेबो/लेखा/अर्थ-३/प्रस्ताव २०१८-१९/६६४५ 
दि.२५.१०.२०१८ 

३. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे पत्र क्र.ममेबो/लेखा/अर्थ/निधी वितरण २०१८-१९/३०५१ 
१८९१/२५३, दि.१०.०१.२०१९ 

४. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे पत्र क्र.ममेबो/लेखा/अर्थ/उपयोगीता प्रमाणपत्र/७११, 
दि.२८.०१.२०१९ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून राबविण्यात येणाऱ्या “जेट्टीच्या बांधकामाकरिता केंद्राचे सहाय्य 
(सागरमाला)” या योजनेकरीता सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 
रु.२२.०० कोटी इतक्या रकमेपैकी रु.१५.४० कोटी (रुपये पंधरा कोटी चाळीस लक्ष) इतका निधी खालील 
१३ कामांसाठी खर्च करण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र कामाचे नाव अंदाजपत्रकिय किंमत | सन २०१८-१९ करीता 
(रक्‍कम कोटीत) आव्यक निधी 

q | भाईंदर, जि.ठाणे येथे प्रवाशी जेट्टी ७.१९ ०.५० कोटी 
बांधणे. 

२ | खारवाडेश्वरी, जि.पालघर येथे रो- १२.९२ ०.५० कोटी 
रो जेट्टी बांधणे 

३ | गोराई, मुंबई उपनगर येथे रो-रो ६.९० ०.५० कोटी 
जेट्टी बांधणे 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०८१९/प्र.क्र.१४४/बंदरे-२ 


४ | वसई, जि.पालघर येथे रो-रो जेट्टी ६.७४ ०.५० कोटी 
बांधणे 

५ | aR, जि.पालघररोरो जेट्टी ६.७५ ०.५० कोटी 
बांधणे 

६ | मनोरी, मुंबई उपनगर येथे रो-रो ६.५९ ०.५० कोटी 
जेट्टी बांधणे 

७ | घोडबंदर, ता.जि.ठाणे येथे रो-रो ७.५० ०.५० कोटी 
जेट्टी बांधणे 

८ | मालवण, जि.सिंधुदूर्ग येथे रो-रो १०.२३ ०.५० कोटी 
जेट्टी बांधणे 

९ | बोरीवली, मुंबई उपनगर येथे रो-रो १५.४७ ०.५० कोटी 
जेट्टी बांधणे 

qo | खारवाडेश्वरी, जि.पालघर येथे १५.०० ५.३७ कोटी 
जेट्टीपर्यंत पोचरस्ता तयार करणे 

११ | बेलापूर, नवी मुंबई येथे जेट्टी बांधणे ८.३७ ०.५० कोटी 

१२ | काशिद, ता.मुरूड, जि.रायगड ११२.४६ ०.५० कोटी 
येथील जेट्टी पर्यटनासाठी विकसीत 
करणे 

१३ ।मांडवा येथील नौकानयन मार्गातील १८.१२ ४.५३ कोटी 
गाळ काढणे 
एकुण १०३.६६ १५.४० 


२. सदर निधी नियमाप्रमाणे खर्च करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्ड यांची राहील. 

३. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-७, ३०५१ - बंदरे व दिपगृह ०२, लहान बंदरे, १९०, 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य,(००) (०३) जेट्टीच्या बांधकामाकरिता केंद्राचे सहाय्य 
(सागरमाला) (राज्य हिस्सा ५०%) ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान (३०५१ १८९१)” या 
ळेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०८१९/प्र.क्र.१४४/बंदरे-२ 


४. या वितरीत करावयाच्या तरतुदीकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून लेखाधिकारी, 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम 
बोर्ड हे राहतील. 
५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या दि.०२.०४.२०१८ च्या शासन परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील 
अ.क्र.८ मधील १ ते १० अटींची पूर्तता होत असल्याची खात्री करण्यात आली आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्डास अदा करण्यात आलेल्या रू.२६.३४ कोटी निधीपैकी रू.१९.८६ कोटी निधी खर्च 
केल्याचे उपयोगीता प्रमाणपत्र संदर्भाधीन दि.२४.०१.२०१९ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने 
सादर केलेले आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०२०२१५३४२९८३२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

७७-१७ ०000 चाचा 


2.5.4.20=2bd0dc6138e4f3c9997616b47f0dc9 1 8cd47 1 5f466afd0623c843397F 


c06a09, 


erialNumbe 2¢c45c1¢1345a8b6ffl e9fdbd2d12c6527f6d070c05b708bcec57 
amayyawar eo oat penton 


Date: 2019.02.02 15:36:00 +05'30 


(अ. ह. दमय्यावार) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
२) वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) प्रधान सचिव (बंदरे), गृह विभाग. 
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
६) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८) कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१, गृह विभाग. 
९) निवडनस्ती (बंदरे-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


